महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई च्या 
अध्यक्षपदी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०१८/प्र.क्र.९६/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-२१ सप्टेंबर, २०२१. 
संदर्भ :- 
१) महिला व बाल विकास विभाग, UR निर्णय क्र.माविम-२०१८/प्र.क्र.१६/का-१०, 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१८. 
२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.माविम-२०१८/प्र.क्र.९६/का-१०, 

दि.१३ ऑगस्ट, २०१९. 
प्रस्तावना :- 

महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत दि.२४ फेब्रुवारी, 
१९७५ रोजी करण्यात आलेली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्व व महामंडळाची या कामातील 
तज्ञता ध्यानी घेऊन शासन निर्णय क्र.माविम-२००१/प्र.क्र.१०/का-१०, दि. २० जानेवारी, २००३ अन्वये 
महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय ''शिखर संस्था" म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. 
२. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे, मु.चिंचघर, 
पो.कडूस, ता.वाडा, जि.पालघर यांची संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.२१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सदर आदेडा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षे किंवा शासनाचे पुढील आदेश 
होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
दि.१३ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “राज्यमंत्री* पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. महिला 
आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे यांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे, मु.चिंचघर, 
पो.कडुस, ता.वाडा, जि.पालघर यांना शासनाच्या पुढील आदेझापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२११५१७१७०७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR MAHESH 


ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०१८/प्र.क्र.९६/का-१० 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/ विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.श्रीमती ज्योती दिपक ठाकरे, मु.चिंचघर, पो.कडुस, ता.वाडा, जि.पालघर-४२१ ३१२. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
८. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परिक्षा) / (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
११. मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे. 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव (म.व बा.वि.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवड नस्ती, का.१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


